सन २०२२-२३ वित्तीय वर्षात या विभागाच्या २२५१ 
०५१६ या लेखाशिर्षाखाली १० कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत प्रलंबित देयके अदा करण्याकरीता 
उणे प्राधिकारपत्रावर निधी उपलब्ध करण्याकरीता 
२२५१ ०५१६ या लेखाशिर्षाखाली १३ कार्यालयीन 
खर्च या उद्दिष्टांतर्गत शिल्लकीतील निधी पुनर्वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र.कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९९/प्रशा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा : - वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७ एप्रिळ,२०१५ 


प्रस्तावना :- 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या सन २०२२-२३ या लेखाशिर्षाखाली 
qo - कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत sage शिपाई व वाहनचालक, सेवानिवृत्त 
कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍त कर्मचारी व बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात आलेले लिपिक-टंकलेखक यांची दरमहा 
वेतने अदा केली जातात. सदर वेतने अदा करण्याकरीता सन २०२२-२३ वित्तीय वर्षात १०- कंत्राटी 
सेवा या उद्दिष्टशिर्षाखाली रु. २५.०० लक्ष अर्थसंकल्पित निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने 
डिसेंबर, २०२० पर्यंत रु. २०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात येऊन त्यानुसार वितरित निधीपैकी 
९९.९९ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच, डिसेंबर, २०२२ पर्यंत १० - कंत्राटी उद्दिष्टांतर्गत 
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी रु. ६.९६ लक्ष इतक्या रकमेचा निधी आवश्यक होता. त्यानुषंगाने 
रु. ६.९६ लक्ष अदा करण्याकरीता सदर उपशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेला रु. ५.०० लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्याचे तसेच रु. १.९६ लक्ष अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करण्याचे वित्त विभागास विनंती 
करण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार सन २०२२-२३ वित्तीय वर्षात या विभागाच्या २२५१ 
०५१६ या लेखाशिर्षाखाली १० - कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत प्रलंबित देयके अदा करण्याकरीता 
विभागाच्या इतर अनिवार्य योजनेमध्ये होणा-या बचतीमधून पुनर्विनियोजनाद्वारे/पुनर्वितरणाद्वारे निधी 
उपलब्ध करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

सन २०२२-२३ वित्तीय वर्षात “मागणी क्र. झेड-ए-०२,२२५१- सचिवालयीन सामाजिक 
सेवा, मुख्य लेखाशिर्ष-२२५१ ०५१६ या लेखाशिर्षाखाळी १३- कार्यालयीन खर्च” या उदिष्टाकरिता 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून रु. १.९६ लक्ष इतका निधी या लेखाशिर्षाखाली म्हणजे “मागणी क्र. झेड- 
ए-०२,२२५१- सचिवालयीन सामाजिक सेवा, मुख्य लेखाशिर्ष-२२५१ ०५१६ या लेखाशिर्षाखाळी १०- 
कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध व वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९९/प्रशा-१ 


२. सदर रक्कम कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांचेमार्फत त्वरीत अदा करण्यात यावी. 


३. सन २०२२-२३ करिता “मागणी क्र. झेड-ए-०२,२२५१- सचिवाळयीन सामाजिक सेवा, मुख्य 
ळेखाशिर्ष-२२५१ ०५१६ या लेखाशिर्षाखाली १०- कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाकरिता पुनर्वितरणाद्वारे 
उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 


४. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२८/व्यय-६, दिनांक ०३ 
ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ,२०१५ अन्वये सुधारित केल्यानुसार वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-चार मधीळ अ.क्र. ११ “बाह्य यंत्रणेकडून 
करून घेण्यात येणाऱ्या कामाचा खर्च मंजूर करणे” या नियमान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१४५०३५१५०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) प्रधान सचिव, कौडल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय 
सहायक, मुंबई 

२) सह सचिव/उपसचिव (प्रशञा-१), Sed, Wor, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे 
स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

६) कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवड नस्ती, (कौडाल्य-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


